संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका 
यांचेशी समन्वय साधून नगरपालिका कराची 
बिले विहित वेळेत अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. लोलेस -२०१८ / प्र.क्र.३९/अर्थ-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक- २९/०५/२०१८ 


पहा- शासन परिपत्रक क्र. लोलेस -२०१८ / प्र.क्र.३९/अर्थ-२ , दिनांक १५/०५/२०१८ 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १ मधील “भाडे पट्टी व कराची देयके सा.बां.विभागाच्या संबंधित 
नियंत्रक अधिका-यांनी विहित वेळेत अदा करणे अपेक्षित आहे. त्याकरीता लेखाज्रीर्ष २०५९ २०५४ व २२१६ ०३११ 
खाली दरवर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येते. “याऐवजी “भाडे पट्टी व कराची देयके सा.बां.विभागाच्या 
संबंधित नियंत्रक अधिका-यांनी विहित वेळेत अदा करणे अपेक्षित आहे. त्याकरीता लेखाशीर्ष २०५९ २०५४ व २२१६ 
0322 खाली दरवर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येते. ” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०११६३३५३८६१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने Rawadesunit 


Bapurao 
(सु. बा. रावडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


महालेखापाल-१ महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 

महालेखापाल-२ महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 

उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प २, १२) मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे/राष्ट्रीय महामार्ग मंडळे 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

सचिव (रस्ते/बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


S&S es Se आश 2 


2) 


